सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, अंबाजोगाई, जि. बीड 
या कार्यालयाकरिता नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/६७१/प्र.क्र.१९९/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/न.इ.बां./अंबाजोगाई/१९१/२०२२, दिनांक २३.०५.२०२२. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
लेखा/ PLA Policy/928/ 2023, दिनांक 03.02.2023. 
प्रस्तावना :- 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद यांचे अधिनस्त सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, 
अंबाजोगाई, जि. बीड या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.२,५३,४५,४२८/-(अक्षरी रुपये दोन 
कोटी त्रेपन्न लाख पंचेचाळीस हजार AR अठ्ठावीस मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केळी आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रकास कामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी 
तयार केला असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIA (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम 
अधिकारी (Superintending Engineer, उस्मानाबाद ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता(स्थापत्य) व (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी सहमती दर्शवली आहे. 
०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०१९-२०२० च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 

नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद यांचे अधिनस्त सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, 
अंबाजोगाई, जि. बीड या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.२,५३,४५,४२८/-(अक्षरी रुपये 
दोन कोटी त्रेपन्न लाख पंचेचाळीस हजार चारशे अठ्ठावीस मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ' 
अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/६७१/प्र.क्र.१९९/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा 


(/ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

vil) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०७. सदर कामासाठी सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


०८. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.9०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, निय म-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०२२४१९०६४३७०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ?२१॥(- SUBHASH = 
PALAV 


tally signed by PRACHI SUBHASH PALAV. 


3 
Date: 2 


(प्राची सुभाष पालव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 
१) महालेखापाल, 9/2 (लेखा परीक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
3) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, बीड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबाजोगाई (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा ३), मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 


) 
) 


8094: 
RACH SUBHASH PALAV 
05'30! 


/ENUE AND FOREST 


20८823९919 


0708599 


i क 


| सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/६७१/प्र.क्र.१९९/म-१ 
Name of the Department : Revenue Department 


Name of work : Construction of Sub-Registrar 018858- at Ambajogai Tq.Ambajogal Dist.Beed 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items 


St. Unit Rate Norms 
| No. Rs. Per Component Total 
(Sqmt/Meter/LumpSum Wise 


(a) Building Proper (Built Up Area - Sq.m) 


0 Area Ground Floor (A) 221.56 33700.00 Per Sqmt. 7466572.00 


35.00 33700.00 Per Sqmt. 1179500.00 
12.00 33700.00 404400.00 


(॥) Area Canteen (8) 
(॥) Watchman Cabin (C) 


Per Sqmt. 


(७) Fuel Gas Pipeline 
(c) Bio Digester 

(d) Rain / Roof Water Harvesting 

(e) Solar Roof Top (MoU to be excuted)* 


(f) Ramp For Handicaps 
(g) Furniture (221.56 x 0.70 = 155.09 


155.09 5000 7754§0.00 


Sub Total (b+c+d+e+f+g) |Sub Total (1) 908386.00 
2 |Water Supply & Sanitay Works 5 % of (a) Sub Total (2) 452524.00 


3 Electrification 


5 % of (a) 452524.00 
6 % of (a) 543028.00 
4 % of (a) 362019.00 
Sub Total (3) 1357571.00 


eT frre cee 
is ea Cid 


i) Compound Wall & Gate (Rmt) 90.00 10500.00 
it) Internal C.C. Road & Drain Detailed Estimate Attached 1205000 


iii) Parking Shed Detailed Estimate Attached 1985000 
iv) Flag Post Detailed Estimate Attached 285000 
Detailed Estimate Attached 490000 
Detailed Estimate Attached 


Internal 5 % 
External 6 % 
Fire Fighting Arrangements etc. 


v) Paving Block 
vi) Old Building Dismental 


OPTIONAL ITEMS ccna Pe ae 


Water Main Storage, and Pump House, Bore Lump Sump 
Well 
GSR 
Septic Tank (2 Nos) 
Garden 


7 nn 


Lump Sump 500000.00 
Lump Sump 
Detailed Estimate Attached 


| “ asl 
a] 
a | 
g. 
a 
Q 
a 
= 
" 
“<< 
= 
+ 
-_ 
Oo 
— 
+ 
= 
(2) 
— 
वि 
—_ 
Oo 
रि 
oo 
= 
o 
o 


Srannad with CamSrannar 


Scanned with CamScanner 


=, Particulars of Items 
No. 


PROVISIONS 

(i) Contingencies 4 % on (a) 
(॥) Green Building 5 % on (a) 
(ii) GST 12 % on (P) 


(0) 


(॥४) Pace Escalation 10 % on (P) 
ST 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (४५8५९40 


Unit Rate Norms 
Rs. Per 
(Sqmt/Meter/LumpSum 


Component Total 


Wise 


— 362019.00 
-“ 452524.00 
_2412874.00 
2010728.00 

— §238145.00 
25345428.00 


Say Rs. Lakhs 


Scanned with CamScanner 


